PFMS प्रणाली अंतर्गत 
सुरक्षाविषयक खर्च योजनेचा केंद्र व 
राज्य हिछ्याचा निधी सदर 
योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.५०/विज्ा- १ ब, 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २५ जुले, २०२३. 


वाचा- 
१. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र H. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. 23/3/2024. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रशा-४, दि. १/७/२०२१. 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. योजना २०२१/प्र.क्र. ४५/अर्थ-१, दि. १/७/२०२२. 
४. वित्त विभाग अ.शा.क्रमांक- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/४/२०२३. 
५. US, Govt. of India No.- II-92094/08/2023-LWE-lIl, दि.२०.६.२०२३. 


प्रस्तावना- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ 
वरील आदेशान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी Public Finance Management system (PFMS) 
द्वारे वितरीत करण्यासाठी सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास 
अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ वरील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी 
वितरणासाठी PFMS चा वापर करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या आहेत. 
२. त्यानुसार गृह विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र. ३ वरील 
शासन निर्णयान्वये नोडल अधिकारी व प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता Single Nodal Agency 
(SNA) ची नेमणूक करण्यात आली आहे. Security Related Expenditure योजनेसाठी सह/उप 
सचिव (विशा-१ ब), गृह विभाग यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांचे 919168 Nodal Agency 
(SNA) खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये उघडण्यात आले आहे. 
३. यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, आतापर्यंत सदर योजनेतर्गत BEAMS प्रणालीवर निधी 
वितरीत करण्यात येत होता व तद्नंतर संबंधित कार्यालयांच्या DDO यांना निधी वितरीत Host जात 
होता. त्यानंतर संबंधित DDO कडून संबंधितांना देयके अदा करण्यात येत होती. 
४. आता, केंद्र शासनाच्या दि. २३/३/२०२१ च्या पत्रातील निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 
२०२३-२४ मध्ये BEAMS प्रणाळीवरील निधी PFMS अंतर्गत SNA खात्यावर जमा करणे आवश्‍यक 
आहे. वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मध्ये सुरक्षाविषयक खर्च योजना अंतर्गत वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.५०/विशा-१ ब 


खर्चासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी SNA खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीचा निधी PrMS प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याबाबत केंद्र 
शासनाच्या निदेशानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून BEAMS 
प्रणालीवरील केंद्र हिश्‍्याचा रु. ३७०.०० लक्ष आणि राज्य हिऱड्याचा रु. २००.२० लक्ष असा एकूण 
रु. ५७०.२० लक्ष इतका निधी ०॥॥॥8 अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरची मान्यता केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. तसेच 
PFMS अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या निधीचा तपज्ञील 
खालीलप्रमाणे असून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


लेखाशीर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीत SNA खात्यावर जमा 
तरतूद करावयाची रक्‍कम 
मागणी क्र.- बी-१, ३१ सहाय्यक । ३७,००,००,०००/- ३,७०,००,०००/- 


२०५५, पोलीस (००) १०९ अनुदाने 
जिल्हा पोळीस (००) (०८) । (२०५५ ०४८२) 
नक्षलग्रस्त भागातील 
सुरक्षा विषयक खर्च (६०% 
केंद्र पुरस्कृत) (कार्यक्रम), 
मागणी क्र.- बी-१, ३१ सहाय्यक | २०,११,९९,०००/- 2,00,20,000/- 
2044, पोलीस (00) १०९ अनुदाने 
जिल्हा पोलीस (००) (१६ । (२०५५॥१८६) 
नक्षलग्रस्त भागातील 


सुरक्षा विषयक खर्च (४०% 
राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), 
एकूण ५,७०,२०,०००/- 

३. “सुरक्षाविषयक खर्च योजना” या योजनेसाठी SNA खात्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 

खात्याचे नाव Security Related Expenditure 

बकेचे नाव स्टेट बंक ऑफ इंडिया 

शाखा मंत्रालय 

IFSC Code 58॥१००६१५२४ 

बक खाते क्रमांक ४११७३१३९०८६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०२२३/प्र.क्र.५०/विशा-१ ब 


४. सदर रक्कम आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष 
अधिकारी/अवर सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून उपसचिव/सह 
सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.- ४ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार बीम्स प्रणालीवर वितरीत 
केलेल्या निधीतून खर्च करण्यास वित्त विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.४२५८, दि.१०/०७/२०२३ रोजी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२५१५२०३८८३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


HOME DEPARTMENT, 


5.4.20=05 14d0441bc151d360aa9723b622b5ac8 


2 
53f58450638828ec27f54c83 

ICod: 032, st=Maharashti 
st 


I Number=D8DF82CCD8641 1440F872E80694 


KHAN scans” 
(जहांगिर खान) 
अवर सचिव, गृह विभाग. 


प्रत:- 
१. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
३. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
५. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
६. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / गडचिरोली / गोंदिया. 
qo, अवर सचिव (रोख शाख), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी अर्थ-१/पोल-७, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, व्यय-७/अर्थोपाय/अर्थ-११, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (वि.शा.१ बो) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


